अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र. ईएसटी-१०२२/प्र.क्र.६८/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १३/१०/२०२२. 


संदर्भ :- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेश क्र.एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१७७/ 
का.२१, दिनांक ३०/६/२०२२. 
(२) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर यांचे आदेश क्र.आस्था-२०२२/प्र.क्र. 
/का.४(२)/३३९२/२०२२, दिनांक १/७/२०२२. 
शासन आदेशा :- 
संदर्भाधीन क्र. १ येथील दि.३०/६/२०२२ च्या कार्यालयीन आदेशाद्वारे तत्कालीन 
मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (साउ), रोजगार हमी, भूकंप 
पुनर्वसन, संसदीय कार्य यांच्या कार्यालयीन आस्थापनेवर विशेष कार्य अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असळेळे उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील श्री. रविंद्र पुंडलिकराव काळे यांच्या 
सेवा दिनांक ३०/६/२०२२ (म.नं.) पासून मूळ विभागात म्हणजेच नियोजन विभागास प्रत्यावर्तीत 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक १/७/२०२२ च्या आदेशाद्वारे श्री. सं. म. 
पाठक, वरीष्ठ संशोधन अधिकारी, अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर यांचे कार्यालय यांना 
दिनांक १/७/२०२२ (म.नं) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सदर उपसंचालक, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नांवासमोर 


दर्डाविल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव पदस्थापना 

ie श्री. रविद्र पुंडलिकराव काळे | उपसंचालक, इलेक्ट्रानिक आकडेवारी संस्करण केंद्र, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

२ | a. सं. म. पाठक उपसंचालक, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय , नागपूर. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व त्याबाबतचा रुजू 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः ईएसटी-१०२२/प्र.क्र.६८/का.१४२७ 


3. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१०१३१७२२२७५०१६ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


PRAKASH 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,  8॥४॥५॥५१५१० 
GHADGE 
(प्र. ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
(१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 
(२) महालेखापाल (लेखारीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई / नागपूर. 
(३) मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(४ जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
(५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर. 
(६) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर. 
(७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
९) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 


सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय (सवी 
उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, नागपूर/मुंबई. 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत) 

निवडनस्ती. 


>> “>. > >> :-> > >> 
Oo © © © -0 -0 
ZS ०८ wh oO 0 

--- << >> << > >. 4. 


-O 
£58) 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


